सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार , फेब्रुवारी २३ , २०२३ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४४ 


वर्ष ९ , अंक १३ ] 


असाधारण क्रमांक १ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , पालघर 

वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोअर रेल्वे प्रकल्पा अंतर्गत रेल्वे उड्डाणपुलाच्या प्रकल्पासाठी 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ( १ ) खालील 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ११.०० 


प्राथमिक अधिसूचना 

क्रमांक भूसंपादन / रेल्वे उड्डाणपूल / अधिसूचना / कावि -५८ / २०२३. – ज्याअर्थी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेडए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


भाग एक ( को.वि.पु ) -१ ९ -१ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील , जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी पालघर व वसई तालुक्याकरिता उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सूर्या 
प्रकल्प , डहाणू यांस पदनिर्देशित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सक्षम प्राधिकारीस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ , २०२३ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . 


२ 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अ नुसार कोणतीही व्यक्ती , 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत 
उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाहीः 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , सक्षम प्राधिकारीस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

• 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची सक्षम प्राधिकारीकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार सक्षम प्राधिकारी भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात 
आला आहे . ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार 
असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . त्याबाबत प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या 
आत सक्षम प्राधिकारी तथा उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सूर्या प्रकल्प , डहाणू , जिल्हाधिकारी कार्यालय , पालघर यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 


६ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचा तपशील 


गाव ससुनवघर , तालुका वसई , जिल्हा पालघर 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


( २ ) 

४०/१/१ 

४५ / १ / अ / १ 

४०/२/१ 

४५ / १ / ब 

४० / १ / ब 

४६/२ 

४६/१/३/४ 

एकूण 


आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र अंदाजित 
( हेक्टर . आर ) 

( ३ ) 

०.०२०० 

०.१४२२ 

०.० ९ ०० 

०.०१०० 

०.०६३० 

०.०७७० 


०.१३२३ 

०.५३४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ , २०२३ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४४ 

गाव जुचंद्र , तालुका वसई , जिल्हा पालघर 

सी . टी . एस . नंबर 


अ.क्र . गट नंबर / सर्व्हे क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 


५ 

६ 

७ 

८ 

९ 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 

४ 


६ 


८ 

९ 

१० 


१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 


भाग एक ( को . वि . पु . ) १ ९ -२ 


( २ ) 

३८० 

३८० 

३८० 

३८० 

३८० 

३८० 

३८० 

३८० 

३८० 


गट नंबर / सर्व्हे क्र . 


( २ ) 

३८१ 

३८१ 

६७ 

६७ 

६७ 

६७ 

६७ 

६७ 

६७ 

६७ 

६७ 

૬૬ 

૬૬ 

૬૬ 

૬૬ 

६५ 


( ३ ) 

२२० 

२२१ 

२२२ 

२४२ 

२४३ 

२४५ 

२४६ 

२४७ 

२४ ९ 

एकूण क्षेत्रफळ 


गाव चंद्रपाडा , तालुका वसई , जिल्हा पालघर 

सी . टी . एस . नंबर 


( ३ ) 

२४१ 

२५० 

२३२ 

२४० 

२३८ 

२३ ९ 

३३८ 

३३ ९ 

२५४ 

२५३ 


आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र अंदाजित 
( हेक्टर . आर ) 

( ४ ) 

०.०१४५ 

०.००८ 

०.०१३० 

०.०१२० 

०.०१२७ 

०.००५ 

०.०१५ ९ 

०.००७ ९ 

०.००५१ 

०.० ९ ४१ 


३३६ 

३३४ 

३३१ 

३३० 

३२० 


आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र अंदाजित 
( हेक्टर . आर ) 

( ४ ) 

०.०२८० 

०.०४३४ 

०.००२२ 

०.०१३० 

०.००५१ 

०.०११३ 

०.००६७ 

०.००२६ 

०.०१३८ 

०.००१२ 

०.०१३ ९ 

०.०१३७ 

०.००१७ 

०.००१२ 

०.००४१ 

०.००४५ 


xx 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ , २०२३ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४४ 

( १ ) 

( २ ) 

( ४ ) 

१७ 

૬૬ 

०.००८० 

१८ 

૬૬ 

०.००७० 

१ ९ 

૬૬ 

०.००६० 

२० 

૬૬ 

०.००२४ 

२१ 

૬૬ 

०.००५६ 

२२ 

६६ 

०.००४३ 

२३ 

૬૬ 

०.००५८ 

२४ 

૬૬ 

०.००३५ 

२५ 

६६ 

०.०० ९ २ 

२६ 

૬૬ 

०.००८८ 

२७ 

૬૬ 

०.०१०५ 

२८ 

४६ 

०.०१८८ 

२ ९ 

४६ 

०००७ 

३० 

४६ 

३१ 

४६ 

३२ 

४६ 

३३ 

६६ 

३४ 

४६ 

३५ 

४६ 

३६ 

४६ 

३७ 

४६ 

३८ 

४६ 

४६ 

४६ 

४६ 

४६ 

४७ 

४६ 

४६ 

४६ 

४७ 

४७ 

४७ 

४७ 


४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५० 


( ३ ) 

३२४ 

३२३ 

३२२ 

३४८ 

३५६ 

३४७ 

३४६ 

३४५ 

३४० 

३१७ 

३१ ९ 

२ ९ ५ 

३१२ 

३०७ 

३६१ 

३६२ 

३७० 

३०१ 

३०८ 

२ ९ ६ 

३५८ 

२ ९ ८ 

२ ९९ 

४ ९ ३ 

४ ९ १ 

४ ९ ० 

४८१ 

४ ९९ 

४ ९ ४ 

४८ ९ 

४८० 

४७ ९ 

४६८ 

४७० 


०.००२० 

०.००२३ 

०.००६४ 

०.००३ ९ 

०.००३८ 

०.००७८ 

०.००१४ 

०.००४३ 

०.०००८ 

०.०१२७ 

०.००७० 

०.००८ ९ 

०.०१२७ 

०.००८० 

०.००८८ 

०.००५५ 

०.०० ९ ८ 

०.००५२ 

०.००१२ 

०.००६ ९ 

०.०० ९ ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ , २०२३ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४४ 

( १ ) 

( २ ) 

( ४ ) 

५१ 

४७ 

०.००३५ 

५२ 

४७ 

०.०१८० 

५३ 

०.००२६ 

५४ 

०.००६८ 

०.००६५ 

०.००५० 

०.००५५ 

०.०१४२ 

०.००८५ 

०.००३१ 

०.०२६७ 

०.०२०५ 

०.००२३ 

०.०२०७ 

०.००६२ 

०.००४ ९ 

०.०००७ 

०.००५६ 

०.००४६ 

०.०२ ९ ५ 

०.०१०५ 

०.००८५ 

०.००४८ 

०.००५६ 

०.०१३४ 

०.००२८ 

०.००१५ 

०.०११२ 

०.००६८ 

०.००१४ 

०.००८१ 

०.००८७ 

०.००८४ 

०.००५१ 


५६ 

५७ 

५८ 


६० 

६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 

६८ 

६ ९ 

७० 


७१ 

७२ 

७३ 

७४ 

७५ 

७६ 

७७ 

७८ 

७ ९ 


८० 

८१ 

८२ 

८३ 

८४ 


भाग एक ( को.वि.पु ) - १ ९ -२ अ 


४० 


४० 

४७ 

४७ 

४७ 

४७ 

४७ 


४० 

२५ 

२५ 

२२ 

२२ 

२२ 

२२ 

२२ 

२२ 


२२ 

२२ 

८ 


१ 

८ 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 


( ३ ) 

४६ ९ 

४७१ 

४७२ 

४७३ 

५१२ 

४७६ 

४७५ 

४७८ 

५०१ 

५२७ 

५२६ 

५२ ९ 

५२८ 

५२५ 

५३५ 

५३४ 

५३३ 

५३० 

५३६ 

५४२ 


१५२ 

१५३ 

१५६ 

१५८ 

१६३ 

१३० 

१२७ 

१२ ९ 

१८२ 

१७६ 

१७१ 

१६८ 


५ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ , २०२३ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४४ 

( १ ) 

( २ ) 

( ४ ) 

१ 

०.००२५ 

१ 

०.००३२ 

१ 

०.००७२ 

१ 

०.००५५ 

०.०० ९ ५ 


6 


८६ 

८७ 

८८ 

८ ९ 


९ ० 


९ ६ / ५ / अ आणि ब 

९ ६ / ६ / अ आणि ब 


९ ६ / ६ / क 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


३ 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 


x 


५ 


एकूण क्षेत्रफळ ( हे . आर . ) 


गाव डोंगरे , तालुका वसई , जिल्हा पालघर 


( २ ) 

१८ ९ / ४ / अ 

१८ ९ / ५ / १ 

१८ ९ / ९ 

एकूण 


भूमापन किंवा गट क्र . आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र अंदाजित 
( हेक्टर . आर ) 

( ३ ) 

०.१३३७ 

०.०११६ 

०.०२५० 

०.१७०३ 


गाव मौजे माकणे , 

गट नंबर 


( ३ ) 

१६७ 

१६६ 

१६५ 

१६४ 


( २ ) 


६१ / ३ / २२ पै 
एकूण 


गाव उंबरपाडा - नंदाडे , 

भूमापन किंवा गट क्र . 


( २ ) 

२०/१/२ पै 

१४/६ पै 

२१/२/१ पै 
४० पै 
२७/१ पै 


०.०१०१ 

०.७१६१ 


तालुका पालघर जिल्हा पालघर 


· > 


आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र अंदाजित 

( हेक्टर . आर ) 

( ३ ) 

०.११०७ 

०.०७८४ 

०.१८ ९ १ 


तालुका पालघर , 

जिल्हा पालघर 

आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र अंदाजित 

( हेक्टर . आर ) 


( ३ ) 

०.१२४ ९ 

०.००१ ९ 

०.१६५३ 

०.०५०४ 

०.०११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ , २०२३ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४४ 

( २ ) 

( ३ ) 

२८/१ पै 

०.१५१३ 

३०/२ पै 

०.१५४१ 

३०/३ पै 

०.०४८७ 

३ ९ / १ पै 

०.४०४४ 

एकूण 

१.११२२ 


( १ ) 

६ 


८ 


९ 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


९ 


गाव मौजे नवली , तालुका पालघर जिल्हा पालघर 

, 

भूमापन किंवा गट क्र . 


( २ ) 

७८/२ 

( न . भू . क्र . ३ ९ ) 


७८ / अ / १ 

( न.भू. क्र . ४५ ) 


४८ / अ / १ 

( न.भू. क्र . ३१० ) 


७८ / अ 

( न.भू. क्र . ४६ ) 


४८ अ / १ / २ 

( न.भू. क्र . ३१५ ) 


४८ अ / १ / २ 

( न.भू. क्र . ३२४ ) 


१०८ अ 

( न.भू. क्र . ३११ ) 


७८ ब 

( न.भू. क्र . ११ ) 


८ / अ / ३ 

( न.भू. क्र . ३०८ ) 

एकूण 


आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र अंदाजित 
( हेक्टर . आर ) 


( ३ ) 

०.१४ ९ 


०.०२३६ 


०.०३५७ 


०.०१३४ 


०.००४६ 


०.००३६ 


०.००६२ 


०.०१३ 


०.००१८ 


०.११६८ 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ , २०२३ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरूपात विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोअर रेल्वे प्रकल्पा अंतर्गत रेल्वे उड्डाणपुलाच्या 
प्रकल्पासाठी भूमिसंपादन 


( १ ) प्रकल्पाचे बांधकाम 

( २ ) प्रकल्पाचे परिचालक 

( ३ ) प्रकल्पाच्या देखभालीखाली 


गाव- ससुनवघर , ज्युचंद्र , चंद्रपाडा , डोंगरे , ता . वसई , नवली , उबंरपाडा 
नंदाडे , माकणे , ता . पालघर , जि . पालघर 


वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोअर रेल्वे प्रकल्पा अंतर्गत रेल्वे उड्डाणपुलाच्या 

प्रकल्पा 


पालघर जिल्ह्यातील वसई व पालघर तालुक्यातील रेल्वे विभाग व महाराष्ट्र शासन 
यांनी ५०ः ५० प्रमाणात खर्च करून रेल्वे उड्डाणपुलाचे बांधकाम सार्वजनिक विभाग 
बांधकाम विभाग , पालघर यांचेकडून करण्यात येत आहे . पालघर तालुक्यात ०२ 
व वसई तालुक्यातील ०३ असे एकूण ०५ रेल्वे उड्डाणपुलाचे बांधकाम सुरू आहे . 
पालघर जिल्ह्यात डहाणू , तलासरी , पालघर व वसई असे एकूण ०४ तालुक्यात एकूण 
९ रेल्वे उड्डाणपुलाच्या प्रकल्पासाठी एकूण १३.०३ हे . आर . जमिनीची आवश्यकता 
असून संपादन संस्थेकडून आतापर्यंत ६.५८१३ हे . आर . इतके क्षेत्र संपादित झाले 
असून उर्वरित क्षेत्र ६.४४८७ हे . आर . संपादन करणे बाकी आहे . 


पालघर जिल्ह्यातील रेल्वे उड्डाणपुलामुळे रेल्वे क्रॉसिंगच्या वेळेस होणारी वाहतूक 
कोंडीची समस्या सुटणार आहे . स्वतंत्र रेल्वे उड्डाणपुलामुळे वारंवार बंद होणाऱ्या 
रेल्वे फाटकाची समस्या सुटणार आहे . 


स्थानिक लोकांच्या रहदारीची समस्या सुटेल तसेच शहराच्या पूर्व आणि पश्चिम 
बाजुस जाणेकामीचा प्रवास जलद व सुखकर होईल . 


तसेच त्या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीत वाढ , सुरक्षित आणि जलद प्रवास , 
भौगोलिक आणि सामाजिक दृष्टीने सर्वंकष विकास , पर्यावरण स्थिरता ह्या बाबी 
अभिप्रेत आहेत . 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 


या कारणाकरिता जमिनीची आवश्यकता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ , २०२३ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ यांनी त्यांचे अधिसूचना क्र . एसआयए -२०२२ / प्र.क्र . ११८ / अ -२ , 
दिनांक ३० जानेवारी २०२३ द्वारे भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यामध्ये कलम १० क समाविष्ट केले असून त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की , समुचित शासनाला 
जनहिताच्या दृष्टीने अधिसूचनेद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - दोन व प्रकरण - तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येते . 
त्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३० , दिनांक ३० जानेवारी २०२३ नुसार जनहिताच्या दृष्टीने लोकहितकारी प्रकल्प 
असल्याकारणे प्रकरण - दोन आणि प्रकरण - तीन च्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

अ प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात | उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) , पालघर जिल्हाधिकारी 

आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 

कार्यालय , पालघर 

प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


해 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची 
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील 


जिल्हा मुख्यालय पालघर , पालघर , बोईसर रोड , 

कोळगाव , ता . जि . पालघर ४० ९ ४०४ 


पालघर , 

दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार - अ , 
वर्ष ४ , अंक ६० , शनिवार , मे १ ९ , २०१८ / वैशाख २ ९ , 
शके १ ९ ४० , महसूल व वन विभाग , अधिसूचना दिनांक १ ९ 
मे २०१८ . 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे 
कलम ११ चे उप - कलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत सक्षम 
प्राधिकारी तथा उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सूर्या प्रकल्प , डहाणू , जिल्हाधिकारी कार्यालय , पालघर यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 


९ 


बाळासाहेब कोळेकर , 
सक्षम प्राधिकारी , 

रेल्वे उड्डाणपूल प्रकल्प , तथा 

उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सूर्या प्रकल्प , डहाणू . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


